RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ७७ ] 


बुधवार , सप्टेंबर ३०, २०१५ / आश्विन ८ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक १७१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 


अधिसूचना 
केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ . 

क्रमांक एमव्हीआर. ०९ १५ / प्र.क्र . ४८ ९ / परि - २.- केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १९ ८ ९ च्या कलम ११८ च्या पोट -नियम ( २) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे स्तंभ (२) मध्ये नमूद विविध वाहतूक वाहने ज्यांची १ ऑक्टोबर २०१५ पूर्वी 
नोंदणी झालेली असून त्यांना वेग नियंत्रक ( वेग नियंत्रक यंत्र किंवा वेग मर्यादा यंत्रणा) बसविलेले नाहीत आणि जी केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ 
मधील नियम ११८ च्या पोट-नियम (१) मध्ये अंतर्भूत होत नाहीत अशा वाहनांना १ एप्रिल २०१६ रोजी किंवा त्यापूर्वी वेळोवेळी सुधारणा 
केल्यानुसार मानक AIS : 018/2001 नुसार खालील तक्त्यातील स्तंभ ( ३) मध्ये नमूद असल्याप्रमाणे कमाल पूर्वनिर्धारित वेगमर्यादेचा 
वेग नियंत्रक ( वेग नियंत्रक किंवा वेग मर्यादा ) बसविला जाईल . 


तक्ता 


वाहनाचा प्रकार 


कमाल वेग मर्यादा 


अनु 
क्रमांक 


प्रती तास 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 

३ 


सर्व स्कूल 

बसेस 
घातक वस्तू वाहून नेणारी परिवहन संवर्गातील वाहने 
डंपर्स आणि टँकर्स 
उपरोक्त १, २ व ३ मध्ये नमूद नसलेली परिवहन संवर्गातील वाहने 


४० कि.मी. 
६० कि.मी. 
६० कि.मी. 
८० कि.मी. 


४ 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश साबळे , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - १७१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर ३० , २०१५ / आश्विन ८ शके १ ९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya ,Mumbai 400 032, 

dated the 30th September 2015 


NOTIFICATION 


CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES , 1989 . 

No. MVR . 0915 /CR . 489/ TR -2. - In exercise of the powers conferred by sub - rule (2 ) of rule 118 
of the Central Motor Vehicles Rules , 1989 , the Government of Maharashtra hereby specify that 
the different categories of transport vehicles mentioned in column ( 2 ) which are registered prior 
to the 1st October 2015 and are not fitted with speed governor (speed limiting device or speed 
limiting function ), and are not covered under first proviso of sub - rule ( 1) of rule 118 of the Central 
Motor Vehicle Rules, 1989 , shall be fitted with a speed governor ( speed limiting device or speed 
limiting function ) conforming to the Standard AIS : 018/2001 as amended from timt to time on or 
before the 1st April 2016 , having maximum preset speed as shown in column (3 ) mentioned in 
table below . 

TABLE 


Category of Vehicle 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Maximum Speed 
Per Hour 

( 3 ) 


( 2 ) 


All School Buses 


40 Km . 


2 


60 Km . 


Transport Vehicles carrying hazardous goods 
Dumpers and Tankers 


3 


60 Km . 


4 


Transport Vehicles not mentioned in 1 , 2 and 3 above 


80 Km . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


